बीज, रासायनिक खत, किटकनाठाके चाचणी, 
किडनाठके उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक किड 
नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील अस्थायी पदे 
दिनांक ०१/०९/२०२४ पासून दिनांक २८/०२/२०२५ 
पर्यंत पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.१९९/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १६/०९/२०२४. 


वाचा:- 
१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय: संकीर्ण १६२४/प्र.क्र. ६६/ १७-अे, दि. २९/०२/२०२४. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. PST ११११/साप्र/०३०५/२४-२५/प्रक्र.६/आस्था-५(निप)/१९६२९, 
दि. ०१/०८/२०२४. 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ०६/०९/२०२४. 


यस्तावना; 

कृषि विभागातील १०३ (००) (०२) बीज, रासायनिक खत, किटकनाडके चाचणी, किडनाशके 
उर्वरित अंश तपासणी व जेविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेअंतर्गत २८२ पदे निश्चित करण्यात 
आलेली असून त्यापैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरित २६७ अस्थायी पदे दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली होती. 
आता, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार सदर 
अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२४ पासून दिनांक २८/०२/२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

बीज, रासायनिक खत, feces चाचणी, किडनाडशके उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक 
किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील २८२ मंजूर पदांपैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत २६७ 
अस्थायी पदे आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे अधीन राहून दिनांक ०१/०९/२०२४ ते दिनांक 
२८/०२/२०२५ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबत विवरणपत्र जोडले 
आहे) 

या प्रित्यर्थ होणारा सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : डी-३ 

२४०१, पीक संवर्धन, 

403, बी- बियाणे, 

(००) (०२) बीज, रासायनिक खत नियंत्रणव 
किडनाशक चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.१९९/१७-ओ 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु. क. दि. ०६/ 
०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सचिव (कृषि) यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१६१२२०३७०६०१ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
RAMESH PIMPALE 


( प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
५. कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
८. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. उप संचालक (बियाणे), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. सर्व जिल्हा शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा 
१३. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SIRT निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.१९९/१७-ओ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग संकीर्ण १६२४/ प्र.क्र.१९९/ १७-ओ 
दिनांक : १६/०९/२०२४ चे सहपत्र 


विवरण पत्र 
अ.क्र पदनाम सातव्या आयोगानुसार पदसंख्या 
सुधारीत वेतनश्रेणी 
| बीज परिक्षण अधिकारी एस २०: ५६१००- १७७५०० = 
(गट-अ) 
२ | तंत्र अधिकारी / विश्लेषणात्मक | एस १६: ४४९००- १४२४०० २१ 
रसायनशास्त्रज्ञ/ रसायनशास्त्रज्ञ 
(गट-ब) 
३ | कृषि अधिकारी (गट-बो एस १५: ४१८००- १३२३०० 48 
४ | कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) एस १३: ३५४००- ११२४०० १९ 
५ | कृषि सहाय्यक (गट-क) एस ०८: २५५००- ८११०० ६८ 
एस १०:२९२००- ९२३०० 
वरिष्ठ लिपीक (गट-क) एस ८: २५५००- ८११०० ०७ 
लिपीक (गट-क) एस ६: १९९००- ६३२०० 23 
प्रयोगशाळा सहाय्यक/ परिचर | एस १: १५०००- ४७६०० १४ 
(गट-क) 
९ | शिपाई / पहारेकरी एस १ : १५०००- ४७६०० ३५ 
oa स्वीपर एस १ : १५०००- ४७६०० १७ 
हिती क्लिनर एस १ : १५०००- ४७६०० ०३ 
एकूण २६७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


